पदस्थापनेत अंशत: बदल 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, 
गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जीएबी-२०१९/ प्र.क्र.१५०/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ जानेवारी, २०२१ 


वाचा: - १. शासन निर्णय-क्र.जीएबी-२०१९/प्र.क्र.१५०/सेवा-२, दि.३१.१२.२०२० 
२. शासन निर्णय क्र.जीएबी-२०१९/प्र.क्र.१५०/सेवा-२, दि.१०.१२.२०१९ 


शासन आदेश 

श्री. सिध्दार्थ दादाराव वाव्हुळे, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, गट-अ यांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
आदेशान्वये मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प उप विभाग क्र.२, वांद्रे, मुंबई या रिक्‍त पदावर सविस्तर नियुक्‍ती 
देण्यात आली आहे. श्री. वाव्हुळे यांच्या सदर नियुक्‍ती आदेशातील पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव 
अंशतः बदल करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प उप विभाग क्र.१, वांद्रे, मुंबई 
या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
२. श्री. सिध्दार्थ दादाराव वाव्हुळे, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, गट-अ यांच्या नियुक्‍तीबाबत संदर्भ क्र.२ 
येथील नियुक्‍ती आदेशातील अटी- शर्ती कायम राहतील. 
=. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर 
आदेशान्वये आपल्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक विभागात नियुक्‍ती दिलेले श्री. वाव्हुळे हे तात्काळ हजर न 
झाल्यास त्याबाबत शासनास कळवावे. जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करणे शक्‍य होईल. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२२१८०११४५११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Mridula Sanjeev 
Deshpande 


(मृ. स. देशपांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


Cc AW AD -5 


शासन आदेश क्रमांकः जीएबी -२०१९/ प्र.क्र.१५०/सेवा-२ 


. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
. सर्व अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ 


. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
. अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा/मुंबई 


. श्री. सिध्दार्थ दादाराव वाव्हुळे, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता यांना, मुख्य अभियंता, सा. बां. 


प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्यामार्फत 


. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन सेवा-१, सेवा-३, आस्थापना-१/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा. बां. विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई, 


. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


